गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
“महापार” प्रणालीत नोंदविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.क्र.१८/२०१८)/गो.का. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ११ जून, २०१८ 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र. विभाग क्र.सीएफआर-१२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा,दिनांक १ नोव्हेंबर,२०११. 
शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र. विभाग क्र.सीएफआर-१२१७/ प्र.क्र.१३१/तेरा,दिनांक १५ डिसेंबर,२०१७. 
शासन निर्णय क्रमांकः सा. प्र. विभाग क्र.सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक्र: सा.प्र.विभाग क्र.सीएफआर-१२१८/प्र.क्र.८/तेरा,दिनांक ५ मार्च, २०१८. 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जलसंपदा विभाग, क्र.गोपअ-२०१७/(प्र.११०/१७/गो.का., दि.१० एप्रिळ, २०१८ 
शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र. विभाग क्र.सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा,दिनांक ६ जून,२०१८. 
शासनपत्र, समक्रमांक दि.१२ मार्च, २०१८ 


शासन परिपत्रक : 


राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे याबाबत 
संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१/११/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, संदर्भ क्र.३ येथील सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 
७ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सर्वच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यमूल्यमापन 
अहवालातील गुणांकनाच्या पध्दतीत एकसमानता असावी यासाठी कार्यमूल्यमापनाचे सुधारित नमुने 
विहित केळे असून सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाळ महापार या संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने 
लिहिण्याबाबत तसेच गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सुधारित नमुन्यात 
ऑफलाईन पध्दतीने लिहिण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ५ मार्च,२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये अभियांत्रिकी सेवेतील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी 
कार्यमूल्यमापनाचा स्वतंत्र नमुना प्रपत्र-३ नुसार विहित करण्यात आला आहे. 


आता सामान्य प्रशासन विभागाने झासन निर्णय, दिनांक ६ जून, २०१८ अन्वये निवडक १२ 
सेवामधील गट अ व गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे सन २०१७-१८ या 
वर्षापासूनचे कार्यमूल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याबाबत व अन्य सेवेतील गट अ व गट 
ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षासाठीचे कार्यमूल्यमापन अहवाल ऑफलाईन 
पद्धतीने लिहिण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयानुसार जलसंपदा विभागातील अभियांत्रिकी 
सेवेतील गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑफलाईन पद्धतीने 
लिहावयाचे आहेत. याअनुषंगाने संदर्भ क्र. ७ येथील शासनपत्रान्वये कळविण्यात आल्यानुसार जलसंपदा 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.क्र.१८/२०१८)/गो.का. 


विभाग मंत्रालय खुद्द येथील व क्षेत्रिय स्तरावरील प्रशासकीय (अकार्यकारी) पदावरील तांत्रिक अधिकारी 
यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय, दि.०७.०२.२०१८ सोबतच्या परिशिष्ट-अ, 
प्रपत्र-१ मध्ये लिहिण्यात यावेत, तसेच इतर कार्यकारी पदावरील तांत्रिक अधिकारी यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय, दिनांक ०५.०३.२०१८ सोबतच्या परिशिष्ट-अ, प्रपत्र-३ मध्ये 
लिहिण्यात यावेत. 


सन २०१७-१८ या वर्षाचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिणे, प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन आणि 
संस्करणाची कार्यवाही जुले, २०१८ पूर्वी करण्याची दक्षता संबंधित कार्यालयाने घ्यावी. सदर 
कार्यमूल्यमापन अहवालाचे सुधारित नमुन्यातील फॉर्म शासकीय मुद्रणालयातून उपलब्ध करुन घेण्यात 
यावेत. 


वरीलप्रमाणे सन २०१७-१८ साठी कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑफलाईन पद्धतीने लिहावयाचे 
असले तरीही या कालावधीत संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक १० एप्रिल, २०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
दिलेल्या सूचनांनुसार, सर्व अधिकाऱ्यांचे शासकीय ई-मेल आयडी प्राप्त करुन घेणे, पार व्यवस्थापक 
यांची नियुक्‍ती करणे व संदर्भ क्र.२ मधील परिशिष्ट ड व परिशिष्ट इ मधील माहिती शासनास सादर 
करणे इ. बाबतची कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. उपरोक्त सर्व शासन निर्णय व शासन परिपत्रक 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. त्यांच्या प्रती वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन घेण्यात 
याव्यात व त्यातील सूचनांनुसार उचित कार्यवाही करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०६१११६५४२४७४२७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil Gangaram 
Gangarkar 


S u n I | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Resources Departme! 

Ga ngaram postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33a 
db2e3f823a285cfade8149e690564bc13f6, 

G a ng a rka r en=Sunil Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.06.11 16:54:31 +05'30' 

(सु.ग.गागरकर) 
० 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) सर्व कार्यकारी संचालळक/महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
२) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
) 

) 


सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
गोपनीय कार्यासन ATES). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


